सार्वजनिक बांधकाम विभागातील श्रीम.सबुरी चंद्रकांत 
डोंगळीकर व श्री.विशाल बाबासाहेब ed, सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य),गट-ब (राजपत्रित) यांची 
जलसंपदा विभागात सहाय्यक कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) पदावर नियुक्‍ती झाली असल्याने सदर पदावर 
रुजू होण्याकरीता कार्यमुक्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.३२७/सेवा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२० 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/ १०३३/ 
प्र.क्र.3३/९२/८, दि.२.१२.१९९७ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक निप्राधो-२०१८/प्र.क्र.९५/ 
सेवा-४, दि.२८.०५.२०१९ 
३. जलसंपदा विभाग,शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-२०१९/प्र.क्र.७२/आ(संनि) 
दि.२६.१२.२०१९ 
. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद याचे 
पत्र क्र.मुअऔ/का-५/अरा.आस्था/६४६९, दि.३१.१२.२०१९ 
५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद यांचे 
पत्र क्र.मुअऔ/का-५/अरा.आस्था/६४७०, दि.३१.१२.२०१९ 
६. शासन पत्र, समक्रमांक, दिनांक १०.०१.२०२० 


oe 


शासन निर्णय :- 


जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णय दि.२६.१२.२०१९ अन्वये श्रीम. सबुरी चंद्रकांत 
डोंगळीकर व श्री.विशाल बाबासाहेब हत्ते, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२, गट-ब (राजपत्रित) यांची 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती झाली आहे. यासंदर्भात अन्वये श्रीम. सबुरी चंद्रकांत डोंगळीकर व 
sf foes बाबासाहेब हत्ते, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२, गट-ब (राजपत्रित) यांना संदर्भाधीन क्रमांक 
४ व ५ अन्वये कार्यमुक्त करण्यात आल्याची पत्र शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील दिनांक 
१०.०१.२०२० च्या पत्रान्वये रदद करण्यात आली आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/ १०३३/प्र.क्र.३३/ 
९२/८, दि.२.१२.१९९७ मधीळ नियम २ (ब) व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
निप्राधो-२०१८/प्र.क्र.९५/सेवा-४, दि.२८.०५.२०१९ मधील तरतुदीनुसार श्रीम. सबुरी चंद्रकांत 
डोंगळीकर व श्री.विशाल बाबासाहेब Sd, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२, गट-ब (राजपत्रित) यांना 
जलसंपदा विभागात सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर रुजू होण्याकरीता 
दि.३१.१२.२०१९ पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.३२७/सेवा-३ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११०१७३७११२११८ असा आहे. हा शासन 

निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Shruti 5 Torask 
: =IN, o=Governmen 1t Of Maharasht Public Works Dep 


2, st=M Sh 
5.4.20=bca41432a777580b8ba1c6614e925717ceeeace. 2c66bbd060 
h ru l 0 Ya S a [| 7d78190d1481 fd! 


0802ff350e58441377c557550f9614927ef1ba52928bd8 
11a654aa627da6941 Shruti 5 101356 
2020.01.10 17:22:15 +05'30' 


(श्रुती तोरस्कर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई /नागपूर, 

२. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

३. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

४. सचिव (बांधकामे/रस्ते ) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद , 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद , 

अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

अवर सचिव (संनि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

श्रीम.सबुरी चंद्रकांत डोंगळीकर, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) 

यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद यांचेमार्फत, 

१०.श्री.विशाल बाबासाहेब हत्ते, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) यांना 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद यांचेमार्फत, 

११.निवडनस्ती ( कार्यासन सेवा-३) 


on G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


